जल जीवन Pee कार्यक्रमांतर्गत चंद्रपूर 
जिल्ह्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 
सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय ई क्रमांकः डब्ळूएसएसडी -१३०४/१/२०२३/ डब्लूएसडी(डब्लूएस १३)/६५९७३६ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०२२/प्र.क्र.८१/पापु-१०, दिनांक ०२ मे, २०२२ 

२) केंद्र शासन, जल शाक्‍ती मंत्रालय, यांचे पत्र दि.२१.०६.२०२२ व दि.२८.०६.२०२२ 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
जिपचं/ग्रापापुवि/जजिमि/७४९/२०२२, दि.२०.०१.२०२२. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेशा क्र. 
जिपचं/ग्रापापुवि/जजिमि/९५७/२०२२, दि.१६.०२.२०२२. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
जिपचं/ग्रापापुवि/जजिमि/४१/२०२२, दि.२२.०३.२०२२. 

६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
जिपचं/ग्रापापुवि/जजिमि/ ३०३/२०२२, दि.१७.०५.२०२२ 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
जिपचं/ग्रापापुवि/जजिमि/१०११/२०२२, दि.१३.०९.२०२२. 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
जिपचं/ग्रापापुवि/जजिमि/१३०६/२०२२, दि.३.११.२०२२ 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
जिपचं/ग्रापापुवि/जजिमि/११/२०२२, दि.१५.११.२०२२. 

१०)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपूर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. 
जिपचं/ग्रापापुवि/जजिमि/४१/२०२२, दि.१७.११.२०२२. 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र. तांशा-१/जजीमि/ 
३३८८,३५८०,३५९२,३५९१,३६११,३६१२/२०२३, दि.३१.०७.२०२३, दि.१७.०८.२०२३, 
दि.२१.०८.२०२३, दि.२३.०८.२०२३, दि.२३.०८.२०२३ 


शासन निर्णय ई क्रमांकःडब्लूएसएसडी -१३०४/१/२०२३/ डब्छूएसडी(डब्लूएस १३)//६५९७३६ 
प्रस्तावना :- 

जळलजीवन Far कार्यक्रमातंर्गत संदर्भ क्र. ११ येथील पत्रांन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तुत १४ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या जादा 
दरांच्या निविदा स्वीकृतीस कार्योत्तर मान्यता देणेचा व त्यानुषंगाने योजनांच्या आराखड्यास व 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास सादर केलेले आहेत. चंद्रपूर 


जिल्ह्यातील सदर योजनांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, चंद्रपूर यांच्या स्तरावर संदर्भ क्र. ०३ ते १० येथील आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
केळी असून सदर योजनांच्या जादा दरांच्या निविदा स्वीकृतीमुळे झाळेळी वाढ विचारात घेता, 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी सदर योजनांना 
सुधारित तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. 

त्यानुषंगाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तुत १४ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या आराखड्यास व 
अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या प्रस्तुत १४ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या 
अंदाजपत्रकास व आराखड्यास खालील अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अक्र | योजनेचे नाव प्रशासकीय ।मूळ प्रशासकीय सुधारीत 
मान्यता रक्‍कम रक्कमेत होणारी | प्रशासकीय 
वाढ व टक्केवारी | मान्यता द्यावयाची 
रक्‍कम 
१ | २ ३ aa 4 
ra मौ. चालबर्डी HIST रु.४२६५००३ रु.५५५७३५ रु.४८७२१३६ 
ता भद्रावती १४.२३% 
२ | at. areas] रय्यत रु.५२७६८८० रु.१३०८५६१ रु.५८६१४८५ 
ता भद्रावती ११.०८% 
३ | Aalst झुलुरवार रु.२७५९७६२ रु.१७८९१६ रु.३०१८८४१ 
ता पोभुर्णी ९.३९% 
४ | मौ. चिचोली नविन/पायली रु.१६७२०८७३  । रु.२२११९२५ रु.१८३३२७८६ 
ता चंद्रपूर ९.६४% 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय ई क्रमांकःडब्लूएसएसडी -१३०४/१/२०२३/ डब्छूएसडी(डब्लूएस १३)//६५९७३६ 


५ | AL लखमापूर रु.१६२२७१०६ । रु.२३२४३११ रु.१८३६०२३७ 
ता चंद्रपूर १३.१५% 

६ ।मोौ. कुडेसावली रु.८१७४२३६ रु.१०४३१६३ रु.९३८१७९३ 
ता गोंडपिपरी १४.७७% 

७ | At. ard रु.१२५७७९९० | रु.२१९०९१९ रु.१४२६८९०९ 
ता राजूरा १३.४४% 

८ | at पडोली रु.२८६६३०२९ | रु.५२६७४३० रु.३०६०१८२९ 
ता चंद्रपूर ६. ७६% 

९ । मौ. शिवणीचोर रु.७७७८६१३ रु.१०५१८६६ रु.८५७०५१४ 
ता चंद्रपूर १०.१८% 

गि मौ. सोनुर्ली Re रु.६७३८२५० रु.१२२३८८८ रु.७५६१४८३ 
ता चंद्रपूर १२.२२% 

iw मौ.साखरवाही रु.७९६२०४७ रु.१५६६४३० रु.९१२६०७३ 
ता चंद्रपूर १४.६२% 

१२ | मौ. कोठारी रु.७३४४१११ रु.६९१६८४ रु.८२२६३७६ 
ता बल्लारपूर १२.०१% 

१३ | AL. भामडेळी रु.४७६५१५४ रु.७०६८९९ रु.५४५११८७ 
ता भद्रावती १४.४०% 

१४ । मौ. वडाळा तुकुम रु.६७३९१४९ रु.८१६५१७ रु.७९१६६६७ 
ता भद्रावती १७.४७% 

अटी 
१. सोबतच्या परिशिष्ट-अ नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण 
करावीत. 


२. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता 
देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पाळन करण्यात यावे. 

३. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांच्याकडून 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय ई क्रमांकःडब्लूरएसएसडी -१३०४/१/२०२३/ डब्लूएसडी(डब्लूएस १३)//६५९७३६ 
योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे, या Aaa सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक 


१०. 


११ 


महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार 
राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी 
आणि sa पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते 
सुधारण्यात यावेत. 

ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) या साठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी,योजनेतीळल घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 


. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा 


परिषद) योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद 
करण्यात यावेत. 


. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या 


देखाभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/nonpayment 
of electricity of bills) ¢¢ पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना 
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ 
करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहील. 
हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केळी जाणार नाही याची जबाबदारी 


जिल्हा परिषदेची राहील. 


. या योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना नमुद 


केलेल्या अटी व adi काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
सदरची निविदा प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडण्यात आली आहे,याची खातरजमा जिल्हा 
परिषद स्तरावर करण्यात यावी. 


.जल जीवन Pa अंतर्गत प्रशासकीय खर्च अनुज्ञेय नसल्याने जर सदर योजनेच्या 


सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये ४ टक्के प्रशासकीय खर्च घेण्यात आलेला असेल, तर तो 
वगळण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय ई क्रमांकःडब्लूएसएसडी -१३०४/१/२०२३/ डब्लूएसडी(डब्लूएस १३)//६५९७३६ 

/__१२.केंद्र व राज्य शासनामार्फत वस्तु व सेवा कराबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचना 
व शासननिर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना 
अनुज्ञेय वस्तु व सेवा कराच्या रकमेची अदायगी करण्यात यावी. 


०२. उपरोक्त तक्त्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तुत १४ योजनांच्या किंमतीतील वाढीव खर्च हा 
जल जीवन Far कार्यक्रमांतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे मागणी क्रमांक 
वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, जल जिवन मिठान 
कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ( २२१५ ९७९१) (२२१५ ए०८८) (२२१५ ९८५३), 
जल जीवन PRM कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) (२२१५ २०७१) (२२१५ ए०९७) (2294 ए०६१) या 
लेखाशिर्षाखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 
०३. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तुत १४ योजनांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या 
दिनांक १७.०४.२०१५ च्या क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन 
निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहेत. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१९१६३६२१२४२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANI DEELIPRAO 


DEOKATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


F F | | p R A 2.5.4.20=0fea5cae29d80a4f500842e3ec1a32 
608f603b343a904f1f366c9491356ac06d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BBD64806F9A7A26899A43E3 


A95A0566B762C44B895D6316615D2932D8 
7DEFEEE, cn=RANI DEELIPRAO DEOKATE 


Date: 2023.10.20 16:05:42 +05'30' 


(राणी देवकत्ते) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय ई क्रमांकःडब्लूएसएसडी -१३०४/१/२०२३/ डब्छूएसडी(डब्लूएस १३)//६५९७३६ 


४) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्व) 
५) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
६) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
) महालेखापाल 
) 


८) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
९) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 
१०) अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FIM, बेलापूर, नवी मुंबई. 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 
१२) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, चंद्रपूर. 
१३) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 
१४) आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
१६) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

१८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) कार्यासने (पापु-०४ व २०), पा. पु. व स्व.वि., मंत्रालय,मुंबई-३२. 

२३) निवड नस्ती कार्यासन पापु-१३. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


